महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः प्रतिनि २०१८/(प्र.क्र.१०३ /२०१८)/का.१४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ३१ जानेवारी, २०२० 


संदर्भ :- समक्रमांकाचे शासन आदेडा दि.२५/०५/२०१८ 


आदेशा 


श्री.समीर सावंत, अवर सचिव , कृषी व पदुम विभाग यांची या विभागाच्या संदर्भाधिन आदेशान्वये 
सिडको-नेना प्रकल्पां अंतर्गत भूमी व भूमापन अधिकारी या पदावर एक वर्षाच्या कालावधीकरिता 
प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात आली होती. सदर मुदत दि.१५/०६/२०१९ रोजी संपुष्टात आली आहे. 


२. आता या आदेशान्वये श्री.समीर सावंत, अवर सचिव यांच्या सिडको-नेना प्रकल्पां अंतर्गत भूमी व 
भूमापन अधिकारी या पदावरील प्रतिनियुक्‍्तीस दि.१६/०६/२०१९ पासून पुढे १ वर्ष म्हणजेच 
दि.१५/०६/२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. सदर कालावधी संपल्यानंतर श्री.सावंत, अवर 
सचिव यांना मंत्रालयातील अवर सचिव पदावर रुजू होणे आवश्‍यक आहे. 


3. सदर BRT आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००१३११८१७५०१५०७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात आला आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Gajanan Bhimrao G 
IN, 
१९ 


Gajanan St at 
Bhimrao Gurav न oa 
(ग. भि. गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 
२. अममु.स.(सेवा),सा.प्र.वि., मंत्रालय, मुंबई, 
३. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 


४ अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव, कृषी व पदुम विभाग / नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

५. सह सचिव/उप सचिव (आस्थापना), कृषी व पदुम विभाग / नगर विकास विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई, 

६. व्यवस्थापकीय संचालक, शहर व औद्योगिक विकास महामंडळ (महाराष्ट्र) मर्यादित, सिडको 
भवन, सी.बी.डी. बेलापूर, नवी मुंबई - Yoo ६१४ 

७. श्री.समीर सावंत, अवर सचिव तथा भूमी व भूमापन अधिकारी, सिडको-नेैना प्रकल्प 

८. निवडनस्ती कार्यासन-१४. 


